मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेकरिता करण्यात आलेल्या 
सर्वंकष करारानुसार मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 
उच्चाधिकार समितीची स्थापना करणे व शासन 
स्तरावरून संपूर्ण कामाचे समन्वयन करण्याचे अधिकार 
सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र. ३९ /पापु १८ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना- 
मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार मराठवाडा विभागातील 
सततच्या पाणी टंचाईवर कायस्वरूपी मात करण्यासाठी वॉटर ग्रीड योजनेचा पुर्वव्यवहार्यता अहवाल 
तयार करणेकरीता सर्वेक्षण व इतर प्रशासकीय कामासाठी SAIS सरकारच्या कंपनी (Mekorot) सोबत 
दिनांक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. सामंजस्य करारातील तरतुदीनुसार 
साधारणत: एक महिन्यात सर्वकष करार करणे आवश्‍यक असल्याने दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी 
सर्वकष करार करण्यात आला आहे. 
तद्नुषंगाने सदर करारात कामाची व्याप्ती ठरविणे, त्यामध्ये बदल करणे व करण्यात येणा-या 
कामाचा आढावा घेणे यासठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची 
स्थापना करणे व शासन स्तरावरून संपूर्ण कामाचे समन्वयन करण्याचे अधिकार सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग यांना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
मराठवाडा वॉटर ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेकरिता झालेल्या सर्वकष 
करारानुसार कामाची व्याप्ती ठरविणे, त्यामध्ये बदल करणे व करण्यात येणा-या कामाचा आढावा घेणे 
यासाठी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळी उच्चाधिकार समिती स्थापन करणेबाबत 
तसेच शासन स्तरावरून संपूर्ण कामाचे समन्वयन करण्याचे अधिकार सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग यांना देणेबाबत शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

२ अप्पर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४ & अप्पर मुख्यसचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५ अपपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सदस्य 
६ अपर मुख्य सचिव, कृषी, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 

७) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र. ३९ /पापु १८ 


८) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 

९) सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
१०0 सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. सदस्य सचिव 
११) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. सदस्य 
१२) संचालक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. सदस्य 


सदर समितीच्या बैठकांचे आयोजन इत्यादी तसेच समितीचा अंतिम अहवाल शासनास सादर 


करण्याची जबाबदारी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांची राहील. या प्रकरणी होणा-या 


प्रत्यक्ष खर्चाची प्रतिपूर्ती त्यांना शासनाकडून करण्यात येईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१६१५२७७०२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति- 


Digitally signed by Sham Lal Goyal 
S h a mM La | DN: c=IN, री (01 Maharasht! Watersupply And 
Sanitatiot ent, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=fef8a156550c1999143688f755340a6b9d3ad380fcde1670 
9e4e63210467e734, 
i ber=19d0cb2b5b2018974e0c848afbd781451d1c4c0d3 
O a 47d2a12395c8dffac4670f9, ‘Sham Lal I 

Date: 2018.03.27 16:18:02 +05'30' 

(शाम लाल गोयल) 

अप्पर मुख्य सचिव 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

८) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सर्व अप्पर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

११) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 

१२) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
) 
) 
) 


93) संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१४) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबई.. 
94) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र. ३९ /पापु १८ 


१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/ 
हिंगोळी/परभणी/लातुर/नांदेड/उस्मानाबाद. 

१७) मुख्य अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१८)अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१९) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी व सर्व कार्यासने. 

२१) शासकीय आय.आय.टी.संस्था, पवई,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


22) सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदविका) महाविद्यालये 

२३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
२५) निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


